शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून राज्यात 
विद्यमान संस्थेच्या पत्यात बदल करणे, 
विद्यमान पदविका अभ्यासक्रमाच्या 
संस्थातील अभ्यासक्रमांना ओसीआय / 
पीआयओ/ विदेशी / आखाती देशातील 
भारतीय कामगारांच्या मुलांकरीता 
[OCI/PIO/Foreign Nationals / Children 
of Indian Workers in the Gulf 
Countries] जागांना मुदतवाढ देणे, क्षेत्रिय 


भाषेत अभ्यासक्रम सुरु करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. E- ७९९०३३ -HTED- १४०२५ (09)/202¥-MHT-(TE-4) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई .४०००३२ 
दिनांक:- ०९ जुले, २०२४. 


संदर्भ-: 9) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एनजीपी/ ॥।७1__मान्यता/नावात बदल-  OCI,PIO,FN/2028/22, 
दि.२५.०६.२०२४ 


प्रस्तावना :- शौक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून राज्यात विद्यमान संस्थेच्या पत्यात बदल करणे, 
विद्यमान पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थातील अभ्यासक्रमांना ओसीआय / पीआयओ/ विदेशी / 
आखाती देशातीळ भारतीय कामगारांच्या मुलांकरीता [OCI/PIO/Foreign Nationals / 
Children of Indian Workers in the Gulf Countries] जागांना मुदतवाढ देणे, क्षेत्रिय भाषेत 
अभ्यासक्रम सुरु करणेबाबत संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय यांनी संदर्भाधिन पत्राद्वारे 
त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


शासन निर्णय -: 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून राज्यात 
विद्यमान संस्थेच्या पत्यात बदल करणे, विद्यमान पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थातील 
अभ्यासक्रमांना ओसीआय / पीआयओ/ विदेशी / आखाती देशातील भारतीय कामगारांच्या 
मुलांकरीता [OCI/PIO/Foreign Nationals / Children of Indian Workers in the Gulf 
Countries] जागांना मुदतवाढ देणे, क्षेत्रिय भाषेत अभ्यासक्रम Yo करणेबाबत दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून खालील तक्त्यात नमुद केल्यानुसार सोबत जोडण्यात आलेल्या Annexure A ते 
Annexure ७ मध्ये नमुद संस्थांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आल्यानुसार खालील अटी व 
शर्तीच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः E- ७९९०३३ -HTED- १४०२५ (08)/202¥-MHT-(TE-4) 


अ.क्र अर्ज / प्रस्ताव सहपत्र संस्था/अभ्यासक्रम 
संख्या. 

रि विद्यमान संस्था / महाविद्यालयाच्या पत्यात बदल | Annexure A शिश 
करणे 

2 | विद्यमान पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थातील | Annexure 8 & 
अभ्यासक्रमांना ओसीआय / पीआयओ/ विदेशी / 
आखाती देशातील भारतीय कामगारांच्या 
मुलांकरीता [OCI/PIO/Foreign Nationals / 
Children of Indian Workers in the Gulf 
Countries] जागांना मुदतवाढ देणे 

3 । क्षेत्रिय भाषेत अभ्यासक्रम सुरु करणे AnnexureC | १ 


षु. 


सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, 
नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये 


विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 


सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेशा क्षमता विवरणपत्रातील त्यांच्या नावासमोर नमूद 


केल्याप्रमाणे मर्यादित राहील. 


शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिल 


ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी व adi मान्य असल्याबाबत 


संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक 


बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने 


समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


सदर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची 


संलग्नता घेणे आवश्यक आहे. 


नव्याने मान्यता देण्यात आलेल्या पदविका औषधनिर्माणशासत्र अभ्यासक्रमाच्या 


संस्थाप्रमुखांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेशा देण्यापूर्वी फार्मसी कौन्सील ऑफ इंडिया, नवी 


दिल्ली यांची मान्यता घेणे बंधनकारक राहील. सदर मान्यतेअभावी भविष्यात काही 


न्यायालयीन प्रकरणे उदभवल्यास याप्रकरणी संबंधित संस्था पूर्णपणे जबाबदार 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः E- ७९९०३३ -HTED- १४०२५ (0%)/2028-MHT-(TE-4) 


१०, 


११, 


१२. 


राहतील. तसे हमीपत्र संबंधित संस्थाप्रमुखांनी संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनाळलय, 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे सादर करावयाचे आहे. त्यानंतरच सदर संस्थांना 


अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी संचालनालयाने संमती द्यावयाची आहे. 


संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवश्यक ते 


प्रक्रिया शुल्क व संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता 


करावी. 


सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 


अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


अभ्यासक्रमांची शुल्क निश्चिती शुल्क नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ 
शासनाने वेळोवेळी निर्देशीत केलेल्या प्राधिकरणामार्फत विहीत करण्यात येईल. 
शुल्क नियामक प्राधिकरण/झशासनाने वेळोवेळी निर्देशित केलेल्या प्रधिकरणामार्फत 


विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी आकारल्यास त्या 


संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिहान ऑफ कॅपिटेशान फी) अँक्ट, 


१९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 


नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच 


शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून 


शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 


परिषद/फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया यांचे मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. 


तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात 


विद्यार्थ्याना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्याना अखिल भारतीय 


तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, 


वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः E- ७९९०३३ -HTED- १४०२५ (0%)/202¥-MHT-(TE-4) 


१२३. 


१४. 


१६५. 


१६. 


ग. 


सदर संस्था, संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाली राहिल व संबंधित 


अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्याकडून 


घेतल्या जातील. 


रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग 


अँक्ट, १९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक राहील. 


याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण 


मंडळ, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू 


राहतील. 


ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे शासनाने विहीत केलेले 


नोंदणी शुल्क अदा केलेले नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी 


ते वसूल करावे. या शासन मान्यतेनुसार नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेहञा शैक्षणिक वर्ष 


२०२४-२५ च्या प्रवेशा प्रक्रियेत करण्याची कार्यवाही संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी त्वरीत 


करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर॑ "थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०९१२४१२५६७०८ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AJAY VITTHAL KHARDE 
AJAY V ITTHAL DN: CN = AJAY VITTHAL KHARDE, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 


KHA R D FE TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2024.07.09 12:53:36 +05'30' 


(अजय. वि. खर्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ., 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई., 

संबंधित सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय., (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः E- ७९९०३३ -HTED- १४०२५ (08)/2028-MHT-(TE-4) 


संबंधित संस्था., (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१., 

फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स बिल्डिंग, कोटला रोड, 
एजवान-इ-गालिब मार्ग, नवी दिष्ली-११० ००२., 

सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
भाग), नवी दिल्ली., 


. विभागीय अधिकारी, पश्चिम विभागीय कार्यालय, एआयसीटीई, दुसरा मजला, 


इंडस्ट्रियल रिसर्च बिल्डींग, नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनिअरींग 
(इन॒आयटीआयई,) कॅम्पस, विहार लेक, पवई, मुंबई - ४०००८७., 
निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


Annexure A 
List of Change in Site address of Unaided Institutes, Approved by AICTE from A.Y.2024-25 


Institute Name of Institution: 
Code 


RAJIV GANDHI INSTITUTE OF EDUCATIONAL AREA, SVSS EDUCATIONAL CAMPUS NEAR 


POLYTECHNIC GURUNATHAPPA BAVAGE BASWESHWAR CHOWK, KARPUR ROAD, LATUR 
KNOWLEDGE CITY, HASEGAON, 
HASEGAON, LATUR, MAHARASHTRA- 
413512 


Digitally signed by AJAY VITTHAL 


AJAY VIET THAL bitin suey vrrruackeanoe,  - 


IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 


KH A R D EF OF MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 


TECHNICAL EDUCATION 
DEPARTMENT 
Date: 2024.07.09 12:53:51 +05'30' 


Page 1of1 


Institute Name 


NATIONAL 
INSTITUTE OF 
ELECTRONICS & 
INFORMATION 
TECHNOLOGY 


(NIELIT).AURANGAB 


AD 


KASEGAON 
EDUCATION 
SOCIETYS 
RAJARAMBAPU 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 
KASEGAON 
EDUCATION 
SOCIETYS 
RAJARAMBAPU 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 
KASEGAON 
EDUCATION 
SOCIETYS 
RAJARAMBAPU 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 
KASEGAON 
EDUCATION 
SOCIETYS 
RAJARAMBAPU 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 
KASEGAON 
EDUCATION 
SOCIETYS 
RAJARAMBAPU 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 


Annexure B 


DOEACC CENTRE 
AURANGABAD 
DR. B.A.M. 
UNIVERSITY 
CAMPUS 
AURANGABAD 


RAJARAMNAGAR, 
SAKHARALE, TAL. 
WALWA, DIST. 
SANGLI 


RAJARAMNAGAR, 
SAKHARALE, TAL. 
WALWA, DIST. 
SANGLI 


RAJARAMNAGAR, 
SAKHARALE, TAL. 
WALWA, DIST. 
SANGLI 


RAJARAMNAGAR, 
SAKHARALE, TAL. 
WALWA, DIST. 
SANGLI 


RAJARAMNAGAR, 
SAKHARALE, TAL. 
WALWA, DIST. 
SANGLI 


Page 1 of 1 


ELECTRONICS 
PRODUCTION 
AND 
MAINTENANCE 


MECHATRONICS 


EOA for OCI/PIO/Foreign National/ CIWGC, in Unaided Institute Approved by AICTE for A. Y.2024-25 


Quota/ 
FN 
Approved 


Digitally signed by AJAY VITTHAL KHARDE 


AJAY VITTHAL 0७ कान 
KHARDE 


MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2024.07.09 12:54:11 +05'30" 


Annexure C 
List of New Courses in Regional Language, Approved by AICTE from A.Y.2024-25 


Institute Institute Name Intake Intake Course 
Code Approved | Approved | Applied 
for 2023- |for 2024-25 for 


24 
1 6435 |ZEAL POLYTECHNIC |S NO 39 NARHE COMPUTER Regional 
,PUNE HAVELI ENGINEERING Language 


Digitally signed by AJAY VITTHAL KHARDE 

AJ AY V ITT H A DN: CN = AJAY VITTHAL KHARDE, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 


KH A R D E TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2024.07.09 12:54:22 +05'30" 


Page 1 of 1 


